महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये बदल करण्याबाबतची 


कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः शाकानि - २०१९ / प्र. क्र. ६५/१८(र.व GT) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ ऑगस्ट, २०१९. 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन विभागांकडे 
सोपविण्यात आलेल्या विषयांची यादी दर्शविण्यात आली आहे. अनेक मंत्रालयीन विभागांकडून 
त्यांना सोपविण्यात आलेल्या विषयांपैकी काही विषय कार्यनियमावळलीतून वगळण्याबाबत किंवा 
अन्य विभागांकडे सोपविण्याबाबत प्रस्ताव या विभागास प्राप्त होत असतात. अशा प्रस्तावांबाबत 
संबंधित विभाग तसेच रचना व कार्यपद्धती कार्यासन यांनी अनुसरावयाच्या कार्यवाहीबाबतची 
कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब या विभागाच्या विचाराधीन होती. 


2. शासन कार्यनियमावलीच्या नियम-९ अनुसार ge अनुसूचीमध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या प्रकरणांस मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता असते. यापैकी दुसर्‍या अनुसूचीतील 
अनुक्रमांक-१९ येथे “धोरण किंवा उपयोजन यामधील महत्त्वाचा बदल अंतर्भुत असलेले प्रस्ताव” ही 
बाब असून पहिल्या अनुसूचीमधील मंत्रालयीन विभागाकडे सोपविण्यात आलेला कोणताही विषय 
वगळणे / अन्य विभागाकडे सोपविणे / नवीन विषय अंतर्भुत करणे, या बाबी यामध्ये मोडत 
असल्याने त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता असते. 

= सबब शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये कोणताही बदल 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावासंदर्भात संबंधित मंत्रालयीन विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग, 
कार्यासन-१८ (र.व का.) यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. 

१) संबंधित मंत्रालयीन विभागाने करावयाची कार्यवाही :- 


) प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे. 
अ) मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर विषयांच्या हस्तांतरणाबाबतच्या अधिसूचनेचे प्रारुप 
(इंग्रजी / मराठी) तयार करून ते सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१८ 
(र.व का.) विभागास पाठविणे. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१८ (र. व का.) यांनी करावयाची कार्यवाही :- 


अ) अधिसूचनेचे प्रारुप प्राप्त झाल्यानंतर त्यास विधी व न्याय विभागाची मान्यता 
घेणे, 
आ) प्रस्तावास मा.राज्यपाल महोदयांची मान्यता घेऊन राजपत्र प्रसिद्ध करणे, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाकानि - २०१९ / प्र. क्र. ६५/१८(र.व का, 


इ) शासन कार्यनियमावलीमध्ये विषय अंतर्भुत करण्याबाबत कार्यवाही करणे. 


४. सर्व मंत्रालयीन अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांना विनंती करण्यात येते की, 
वरील शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये कोणताही बदल करण्याबाबतचा 
कोणताही प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे थेट न पाठविता वरील परिच्छेदामध्ये विशद 
केल्यानुसार आवश्‍यक कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर पाठविण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


द्‌. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८०८१२२४५३९८०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Medha Gadgil 
Date: 2019.08.08 12:35:05 +05'30' 
(मेधा गाडगीळ) 
अपर मुख्य सचिव (प्र. सु. र. व का.) 
प्रति, 


. मा. राज्यपालांचे सचिव (पत्राने), 

. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 

६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, ( पत्राने ), 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

८ 

९ 


०८ AV AD OO 


. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, 
. प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, ( पत्राने), 
११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
१२.मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 
१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 
१४.प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 
१५.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाकानि - २०१९ / प्र. क्र. ६५/१८(र.व का, 


१६.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

१७.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, 

१८. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

१९.बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

२०.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 

२१.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी मुंबई 

२२.निवड नस्ती (कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


